आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
आदिवासी विकास विभागाच्या 
कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांतर्गत 
निधी वितरण. (मागासवर्गीय 
कल्याण) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०२ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- 

१. ara परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४२ / अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२. 

२. शासन निर्णय, आ.वि.वि.,क्र. बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०२२, 
दि.२२.०४.२०२२, दि.२६.०४.२०२२ व दि.०६.०५.२०२२.दि.३१.०५.२०२२,दि.२४.०६.२०२२, 
दि.२०.०७.२०२२, दि.८.०८.२०२२ व दि.२०.०९.२०२२. 

प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन १ येथील दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सन २०२२-२३ या वर्षातील अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांकरीता 
प्रथम नऊमाहीकरीता आवश्‍यक अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या go टक्केच्या मर्यादेतीलळ निधी 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध 
करून देण्यात येणार आहे. यास अनुसरून वित्त विभागामार्फत सद्यस्थितीत योजनांच्या 
अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या 0% मर्यादेतील तरतूदी दरमहा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या 
अनुषंगाने आदिवासी घटक कार्यक्रमातील कार्यक्रम Sats योजनांकरीता आतापर्यंत ०१-वेतन व 
३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टांकरीता ६५% मर्यादेतील, कार्यालयीन उद्दीष्टांकरीता ४२% 
मर्यादेतीलळ तसेच काही योजनांकरीता इतर उद्दीष्टांकरीता २८% मर्यादेतील निधी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


आता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण ( BEAMS) वितरण 
प्रणालीवर वितरणासाठी कार्यालयीन बाबींच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ४९ % मर्यादेतील व इतर 
बाबींसाठी ३५ % मर्यादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. यास अनुसरून 
कार्यक्रम खर्चांतर्गत योजनांच्या कार्यालयीन व इतर उद्दीष्टांकरीता उर्वरीत वाढीव ७% निधी संबंधित 
नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र. टी-५ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांतर्गत अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या 
रकाना क्रमांक ५ प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर 
वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना 
करुन खर्च करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


3. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखाळीळ आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. 


४. सदर शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात आलेल्या योजना/ बाबींव्यतिरिक्‍त इतर 
योजना/ बाबींकरीता अधिकचा निधी आव्यक असल्यास नियंत्रक अधिकारी यांचेमार्फत शासनास 
सविस्तर व स्वयंस्पष्ट कारणमिमांसेसह प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 

ष्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१००६१४४८२४२५२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
K | R A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


ostalCode=400032, st=Mahi 


KISANRAO is: 


be! 


laharashtra, 
-68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296205b9a87463 
Sch: 


381a34e8, 
4D88F77C99929CC895AC64CF186BB11E725 


serial INumber=344DE3FFO7B9439DD11CAF728255ASEBO 


AODD495EF82F98993 1088637D8211C0, cn=KIRi 
KISANRAO PAWAR 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
११. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ.क्र. योजनेचे नांव बाब/ Sal = । २०२२-२३ साठीची सदर नियंत्रक 
क्रमांक अर्थसंकल्पिय शा.नि.न्वये अधिकारी 
तरतूद वितरीत 
करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
pa २ ३ | lk 4 | 8 
मागणी क्रमांक-टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
| (09(09) आदिवासी विकास | ०२-मजूरी | ०.०७ | आयुक्‍त, 
आयुक्तालय - क्षेत्रीय यंत्रणांचे | ०३-अतिकालिक ९०० ६३.०० | आदिवासी 
बळकटीकरण कार्यक्रम खर्ची | भत्ता विकास, 
(22249383) ०६- दुरध्वनी ; १०००० (900,00 नाशिक 
वीज व पाणी 
शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ६००० ४२०.०० 
११-देझ्ांतर्गत ९००० ६३०.०० 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन १२०००० ८४००.०० 
खर्च 
१४- भाडे, पट्टी व १५००० १०५०.०० 
कर 
२७- लहान ४००० २८०.०० 
बांधकामे 
२८-व्यावसायीक ५००० ३५०.०० 
व विशेष सेवा 
५०-इतर खर्च Fo ०.०७ 
एकूण (२२२५ १३९३) १६९९०२ ११८९३.१४ 
२ (०१)(१७ मोटार चालविण्याचे प्रशिक्षण | ३४-शिष्यवृत्त्या व १०००० ७००.०० आयुक्त, 
(२२२५ १५७१) विद्यावेतने आदिवासी 
विकास, 
नाशिक 
३ (09)(39) शालांत व उच्च माध्यमिक =| ३१-सहाय्यक ८००० ५६०.०० | आयुक्त, 
शालांत प्रमाणपत्र परिक्षेतील मुल/ अनुदाने (वेतनेतर) आदिवासी 
मुलींना विशेष प्रोत्साहन (२२२५३४११) विकास, 
४ (०१)(३२) शासकीय व अनुदानित ३१-सहाय्यक ८००० ५६०.०० नाशिक 
आश्रमशाळांसाठी विशोष प्रोत्साहन अनुदाने (वेतनेतर) 
योजना (२२२५३४२२) 
षु (09)(33) वैद्यकीय व तत्सम 3 ४-शिष्यवृत्त्या व (००००० ४९०००.०० 
महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यावेतने 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना 
शिष्यवृत्ती (२२२५३५२९) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ Sal । २०२२-२३ साठीची सदर नियंत्रक 
क्रमांक अर्थसंकल्पिय शा.नि.न्वये अधिकारी 
तरतूद वितरीत 
करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
a 2 3 | ck 4 | 8 | 
& अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची ३४-शिष्यवृत्या ३००००.०० २१००.०० 
गुणवत्ता वाढवण्यासाठी विशेष /विद्यावेतने 
शिकवणी वर्ग (२२२५४०८९) 
9 सेवांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (2224 ३१-सहायक १५०००.०० ५२५०.०० 
३९९५) अनुदाने (वेतनेतर) 
८ | (०२(२३) आदिवासी विद्यार्थ्याना ३४-शिष्यवृत्त्या व १००००० ७०००.०० 
परदेशातील उच्च शिक्षणसाठी विद्यावेतने 
शिष्यवृत्ती (२२२५४०९८) 
९ (०२)(२४) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र | ०२-मजूरी ९०० ६३.०० | आयुक्‍त, 
तपासणी (कार्यक्रम खर्च (२२२५४१२२) | ०३-अतिकालिक ३०० २१.०० | आदिवासी, 
भत्ता संशोधन व 
०६- दुरध्वनी, ४९५० ३४६.५० | प्रशिक्षण 
वीज व पाणी संस्था, पुणे. 
शुल्क 
११-देझ्ञांतर्गत ४००० २८०.०० 
प्रवास खर्च 
१४- भाडे, पट्टी व ८००० ५६०.०० 
कर 
२१-पुरवठा व ५०००० ३५००.०० 
सामुग्री 
५०-इतर खर्च शिश ०.०७ 
एकूण (२२२५ ४१२२) ७१२०१ ४७७०.५७ 
शि (०२)(३६) अनुसूचित जमातीच्या | ३१-सहाय्यक २००००० १४०००.०० आयुक्‍त, 
विद्यार्थ्यांना संघ लोकसेवा आयोग/ | अनुदाने (वेतनेतर) आदिवासी, 
महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोगाकडून संशोधन व 
घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परिक्षांचे प्रशिक्षण 
प्रशिक्षण देणे. (२२२५डी ३८७) संस्था, पुणे 
शं (०१)(५६)नक्षळ प्रभावित भागामध्ये | ३१-सहाय्यक २५०० १७५.०० | आयुक्त, 
किशोरवयीन मुला-मुलींच्या | अनुदाने (वेतनेतर) आदिवासी 
उन्नतीसाठी आपला महाराष्ट्र सुवर्ण विकास, 
जयंती योजना (२२२५डी६३६) नाशिक 
१२ | (0948) आदिवासी मुलांसाठी व | ०२-मजूरी |__| ०.०७ 
मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह | ०३- अतिकालिक ४०० २८.०० 
(कार्यक्रम खर्च) (२२२५०७२५) भत्ता 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ Sal = । २०२२-२३ साठीची सदर नियंत्रक 
क्रमांक अर्थसंकल्पिय शा.नि.न्वये अधिकारी 
तरतूद वितरीत 
करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
ae | २ ३ | lB 4 | 8 
०६- दुरध्वनी, १४०००० ९८००.०० 
वीज व पाणी 
शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ५००००० ३५०००.०० 
११- देशांतर्गत १५००० १०५०.०० 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन ६०००० ४२००.०० 
खर्च 
१४- भाडे, पट्टी व ६००००० ७२०००.०० 
कर 
१९-आहार खर्च १५००००० १०५०००.०० 
२१-पुरवठा व ७५०००० ५२५००.०० 
सामुग्री 
२८- व्यावसायीक शिक ०.०७ 
व विशेष सेवा 
३१-सहाय्यक =, ०.०७ 
अनुदाने (वेतनेतर) 
५०-इतर खर्च ४००००० २८०००.०० 
एकूण (२२२५ 0७२५) ३९६५४०३ । २७७५७८.२१ 
१३ | (०१)६०) आश्रमशाळा समुह(कार्यक्रम | ०२-मजूरी Fo ०.०७ | आयुक्‍त, 
खर्च) (२२२५०७३४) ०३- अतिकालिक शिक्का ०.०७ | आदिवासी 
भत्ता विकास, 
०६- दुरध्वनी, ९०००० ६३००.०० नाशिक 
वीज व पाणी 
शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ६००००० 82000,00 
११- देशांतर्गत ४०००० २८००.०० 
प्रवास खर्च 
१३- कार्यालयीन १००००० (90०00.०० 
खर्च 
१४- भाडे, पट्टी व १००००० ७०००.०० 
कर 
१९-आहार खर्च २१००००० | १४७०००.०० 
२१-पुरवठा व ४०००००० २८००००,.०० 
सामुग्री 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.१७.१०.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट । २०२२-२३ साठीची सदर नियंत्रक 
क्रमांक अर्थसंकल्पिय शा.नि.न्वये अधिकारी 
तरतूद वितरीत 
करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
ea २ ३ [1 ४ 4 | 8 
२८-व्यावसायीक ॥ ०.०७ 
व विशेष सेवा 
३१-सहाय्यक शिश ०.०७ 
अनुदाने (वेतनेतर) 
५०-इतर खर्च ३००००० 29000,00 
एकूण (2224 2७३४) ७३३०००४ | ५१३१००.२८ 
१४ (०१)(७२) व्यावसायीक ३४-शिष्यवृत्त्या व १५००० १०५०.०० | आयुक्‍त, 
महाविद्यालयांना संलग्न असणाऱ्या विद्यावेतने आदिवासी 
वसतीगृहांतील अनुसूचित जमातीच्या विकास, 
विद्यार्थ्यांना निर्वाहभत्ता नाशिक 
(2224 F 999) 
एकूण-२२२५ १२६२१९६०.०० । ८८७७३७.२० 
१५ | (०१(०८) महाराष्ट्र राज्य सहकारी ३१-सहाय्यक ४०००० २८००.०० | आयुक्त, 
आदिवासी विकास महामंडळास अनुदाने (वेतनेतर) आदिवासी 
वित्तीय सहाय्य (कार्यक्रम खची विकास, 
(२४२५०८५३) नाशिक 
एकूण २४२५ ४०००० २८००.०० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-५ १२६६१९६०.०० | ८९०५३७.२० 
KIRAN Deccan oT 
KISANRAO 25882 occu 
p AWA R KSANRAOPAWAR 0 णशा साधा 


Date: 2022.10.18 12:24:31 --05'30' 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


